THs oe 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk9sgad-mh@gov.in 


क्रमांक: प्रतिनि-२०२२/सं.क्र.४/प्र.क्र.१/का.१४ दिनांक : २१ जानेवारी, २०२२. 
प्रति, 

सह /उप सचिव, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पद भरण्याबाबत - 


मा.राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अवर सचिव (प्रशासन) हे पद 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ:- राज भवन सचिवालय क्र.राजभ/रास/आस्था-१/अस/प्र.क्र.१२७/२०२१/१५८३, 
दि.०१.१२.२०२१ रोजीचे पत्र. 


महोदय/महोदया, 
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये महाराष्ट्राचे मा.राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील “अवर 


सचिव (प्रशासन)” (वेतनस्तर एस-२३: ६७,७००-२,०८,७००/-) हे पद मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने 
भरावयाचे आहे. 

२. त्यानुषंगाने आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना सदर प्रतिनियुक्‍्तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर 
सचिवांचे नांव त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), 
संपूर्ण सेवा quate (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. 
माहिती या विभागाकडे दि.११.०२.२०२२ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील अशा रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही 
अधिकारी इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


३. सदर शासन पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२८१३२३३४१९०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 


आपला, 
tally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan Bhimrao 2 Anson 


0, 


G U r a Vv ec sees कळा ३८31५6८2306598360/7396 
(ग.भि.गुरव) 
सोबत:-विवरणपत्र. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४. 


1a7c005050/9180a8021798aScled41adaBa7 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/सं.क्र.४/प्र.क्र.१/का.१४ 


विवरणपत्र 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
[| अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 
५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
(साक्षांकित प्रतीसह) छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 
७ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते oo a Asides 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
| मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
fa संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकझी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
१२ । प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


